art मासिक योजनेसाठी 
रु. ४९,७६,६००/- एवढा निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.शेमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२० 
वाचा- 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शोमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अे, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.१९.०६.२०१९ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थ सं- २०२०/प्र.क्र.६५/३-अओ, दि.०४.०५.२०२० 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अओ, दि.०४.०९.२०२० 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. शोमासे-२०-२१/शे.अंक छ./नि.मा/२७००९/२०, 
दि.२६/१०/२०२० 
६) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. शोमासे-२०-२१/शे.अंक छ./नि.मा/३१५३३/विप्र-६, 
दि.०८/१२/२०२० 


प्रस्तावना - 

शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शेतकरी मासिकाच्या 
माध्यमातून कृषि क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील 
शेतकऱ्यांना पोहचविण्यात येते. कृषि विभागाच्या दि.१९ जून, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकरी 
मासिकाच्या सन २०२०-२१ या कालावधीच्या अंक छपाईचे काम आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांच्याकडे 
सोपविण्यात आले आहे. सन २०२०-२१ करिता “शेतकरी मासिक योजना" या योजनेसाठी रु.२४८.८३ लक्ष 
इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी माहे ऑगस्ट २०२० अखेरपर्यंतची देयके 
संबंधितास अदा करण्याकरिता रु. ७४.६४ लक्ष इतका निधी संदर्भाधीन दि. ०४.०९.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये कृषि आयुक्‍तालयास वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित रु. १७४.१८१ लक्ष या निधीतून माहे 
सप्टेंबर २०२० ते मार्च २०२१ पर्यंत होतकरी मासिक अंक छपाईसह अंकातील लेखांचे संपादन-सुलभीकरण, 
लेखांची मांडणी-सजावट, छपाई कामासाठी शोतकरी मासिक, ( २४०१ ०७४४) या लेखाशिर्षाखाली (२६) 
जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर रु.९६.४४ लक्ष इतके अनुदान त्वरीत मंजूर करण्यासाठी कृषि 
आयुक्तालयाने संदर्भाधीन दि. ०८.१२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. तथापि निधी 
वितरणासाठी वित्त विभागास सादर केलेल्या नस्तीवर वित्त विभागाने कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमिवर सन 
२०२०-२१ मध्ये WAG मासिक, (२४०१ ०७४४) या लेखाशिर्षाखाली (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या 
बाबीकरिता अर्थसंकल्पित निधीच्या yo टक्के निधीच्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. सन 
२०२०-२१ या वर्षात शेतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या लेखाशिर्षाखाली (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या 
बाबीवर अर्थसंकल्पित रु.२४८.८३ लक्ष निधीच्या ५० टक्के म्हणजेच रु.१,२४,४१,५००/- निधीपैकी माहे 
ऑगस्ट २०२० अखेरपर्यंतची देयके संबंधितास अदा करण्याकरिता रु. ७४,६४,९००/- लाख इतका निधी 
संदर्भाधीन दि.०४.०९.२०२० शासन निर्णयान्वये कृषि आयुक्‍तालयास वितरीत करण्यात आला आहे. सबब 
उर्वरित रु. ४९,७६,६००/- निधी “atta मासिक योजनेसाठी” वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शहोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अञे, 


शासन निर्णय - 


q) शोतकरी मासिक योजने अंतर्गत शहोतकरी मासिक अंकाच्या छपाईच्या देयकासाठी रु. ४९,७६,६००/- 
(रु. एकोणपन्नास लाख STAAL हजार सहाशे फक्त) इतक्या रकमेस शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२) यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व 
शोतकरी प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (०१) (02) शोतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या योजनेत्तर" 
लेखाशिर्षाखाली (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवरील सन २०२१-२१ करिता मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


३) प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३११/२०२०/व्यय१, 
दि. १७.१२.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२३०१७०२१७८७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ashok Maroti ॥(॥शी : 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२ आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३ कृषि संचालक (वि. व प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४ कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 
६ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
७ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 
८ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
९ संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 
१० अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१२ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३ संचालक, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 
१४ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 
१५ नियोजन विभाग , मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१६ वित्त विभाग (व्यय-१/विनियम/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१७ सह सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१८ कक्ष अधिकारी,२ A, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32 
१९ आनंद पब्लिकेशन, पोस्ट बॉक्स नं.१४०,१०६, मुसळी फाटा, धुळे रोड, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६, ता.धरणगाव, 
जि.जळगाव 
२० निवडनस्ती, कार्यासन-३अ. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


